शासकीय विमान सेसना सायटेशन 
५६० एक्सएलएस व्हीटी-व्हिडीडी 
करीता विमानचालन व्यवस्थापन 
सेवेसाठी नियुक्त एजन्सीला 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.विचासं-१११९/प्र.क्र.१७/ २८-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
दि. २० फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.डीसीए-२०१२/ प्र.क्र.५०८/ 
२८-अ, दि.२३/०३/२०१६ 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.विचासं-१११८/ प्र.क्र.१६०/ २८-अ, 
दि.१/१/२०१९ (शक्‍ती प्रदत्त बैठकीचे इतिवृत्त) 


प्रस्तावना : 


शासकीय विमान सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलएस व्हीटी-व्हिडीडी करीता विमानचालन 
व्यवस्थापन सेवेची नियुक्‍ती करण्याबाबत मे.अँरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्ड प्रा.लि. यांची नियुक्‍ती 
दिनांक १/१/२०१६ तके ३१/१२/२०१८ पर्यंत करण्यात आली होती. सदर करार संपुष्टात 
आल्यानंतर मे. एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर्ड प्रा.लि. यांना तीन महिने किंवा नविन निविदा प्रक्रिया 
पूर्ण होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.  विमानचालन 
संचाळनालयाच्या प्रस्तावास मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य शासनाच्या अधिनस्त 
असलेल्या विमानचालन संचालनालयाच्या कामकाजाशी संबंधित बाबींसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १५/२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात 
आलेल्या Batt प्रदत्त समितीच्या दिनांक १/१/२०१९ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने, खालील नमुद शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या मालकीचे विमान सेसना सायटेशन ५६० एक्सएलएस व्हीटी-व्हीडीडी याकरीता 
विमानचालन व्यवस्थापन सेवा (Aviation management Service) पुरविण्याकरीता मे.अँरो 
एअरक्राफ्ट सेल्स अँन्ड चार्टर्ड प्रा.लि.,नवी दिल्ली यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मे.अँरो 
एअरक्राफ्ट सेल्स अँन्ड चार्टर्ड प्रा.लि.,नवी दिल्ली यांना दिनांक २३/३/२०१६ च्या शासन निर्णयामध्ये 
निश्चित करण्यात आलेल्या दरपत्रकानुसार विमानचालन व्यवस्थापन सेवा पुरविण्यासंदर्भात सध्या 
अस्तित्वात असलेल्या कराराला तीन महिने किंवा नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विचासं-१११९/प्र.क्र.१७/ २८-अ 


२. सदर बाबीसाठी होणारा खर्च मागणी क्र.ए-४, “२०७०-इतर प्रशासकीय सेवा (११४) परिवहन 
साधनांची खरेदी व परिरक्षण (००) (०२) विमान चालन सल्लागार, महाराष्ट्र शासन (अनिवार्य २०७० ०१५६” 
या लेखाशिर्षातंर्गत "५०-इतर खर्च" या उद्दिष्टाखाळी संबंधित आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्प 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा, व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या प्रस्तावासंदर्भात उप संचालक, विमानचालन, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व 
संचालक, विमानचाळन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदरहू आदेश विमानचालन संचालनालयाच्या विविध बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी मा.मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१.०१.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत 
घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०२२२१७१८१८४८०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHARAT BUDHAJ! GAWADE 
B H B U D H J | 2.5.4.20=bc303d0b23c9b2e64564546661363400c4a360e6c6fbdefca273e2f 
sd 


2a43be7, postalCod: 2, street=MANTRALAYA MUMBAI, 


26 


INumb¢ \f4e3993e4dd3610fcb21 361 e641ad3d33d96f04d57673 


-Afca72eb10c92, -GAD, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTR; 
BHARAT BUDHAJI| GAWADE 


(भ.बु.गावडे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
संचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
. उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


